गडमंदिर रामटेक, रामटेक, जि. नागपूर येथील 
०९ स्मारकांच्या विकास कामांचा साईट 
मॅनेजमेंट प्लान तयार करण्याकरीता तज्ञ 
सल्लागार नियुक्तीच्या निविदेस मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्मारक-२०२३/प्र.क्र.३२६/सां.का.३ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
जा. क्र.स्मारके/२०२३/२८५८, दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०२३. 


प्रस्तावना -: 


गडमंदिर रामटेक, रामटेक, जि. नागपूर येथील ०९ स्मारकांच्या विकास कामांचा साईट 


मॅनेजमेंट प्लान तयार करण्याकरीता तज्ञ सल्लागार नियुक्तीच्या निविदेस मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव 


संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये मान्यतेस्तव सादर केला 


आहे. सदर न्यूनतम निविदेच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सदर शासन निर्णयान्वये गडमंदिर रामटेक, रामटेक, जि. नागपूर येथील ०९ स्मारकांच्या 


विकास कामांचा साईट मॅनेजमेंट प्लान तयार करण्याकरीताच्या मे. हेरिकॉन कन्सल्टंसी, मुंबई यांच्या 


सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित एकूण अंदाजित रकमेच्या १.६०% इतक्या रकमेच्या खालील न्युनतम 


निविदेस या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


ध्व ई-निविदा भरणाऱ्या वास्तुविशारदांचे नाव 


मे. हेरिकॉांन कन्सल्टंसी, मुंबई 


2 | ई-निविदाद्वारे वास्तुविशारदांकडून भरण्यात | १.६६०% 
आलेली दराची टक्केवारी 
३ अभिप्राय या निविदेनुसार मे. हेरिकॉन कन्सल्टंसी, मुंबई 


यांनी सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित एकूण 
अंदाजपत्रकीय रकमेच्या १.६०% इतक्या 
रकमेच्या मानधनात करण्यास सहमती 
दर्शविली आहे. सदर निविदा ही (_-१ आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२३/प्र.क्र.३२६/सां.का.३ 


०२. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास या संबंधीच्या 
देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


०३. BT STRAT निर्णय विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग २, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग तीन मधील अनुक्रमांक ६ मधील 
परिच्छेद क्र. २७(२) “अ” नुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ- 
३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधिन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२९१०३५५३१०२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUMANT DINKAR PASHTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=58694d4cd2bd 1 6f0ab6514fc8598a9aa2 17e25084 


55856a701adb1bb6ef9b120, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 

DI N KA R PAS HTE serialNumber=AFCOO6DAAE95 DOF2CF7C7FO9CA18CFOC9 
€9363A05E6070B1C03455CF1CB43586, cn=SUMANT 
DINKAR PASHTE 
Date: 2023.11.29 10:35:41 +05'30' 


(सु. दि. पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
मा. मंत्री (सां.का.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
उपसचिव (सां.का. ३), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, नागपूर. 
महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, सां.का.३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


